३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, वडकी 
जि. यवतमाळ येथील इमारत 
बांधकामाचे अंदाजपत्रक व 
आराखड्यांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२३/प्र.क्र.५८/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : २१ ,जुले २०२३. 


वाचा : 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/ कक्ष-३/टे- 
६/वडकी३०खाटाबांधकाम/१६०६-०७/२३, दिनांक २२.०२.२०२३ 


प्रस्तावना : 


३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, वडकी जि. यवतमाळ येथील इमारत बांधकामाच्या रु.१६९९.५२ 
लक्ष इतक्या रक्कमेचे अंदाजपत्रक व आराखडयास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 

३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, वडकी जि. यवतमाळ येथील इमारत बांधकामाचे अंदाजपत्रक 
सन २०२२-२३ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदर अंदाजपत्रकामध्ये इमारतीच्या बांधकामासह (तळ 
मजला ३३१९.२० चौ.मी. आहे. बांधकामाचा दर रु.२८००० प्रति चौ.मी. आहे. सदर अंदाजपत्रकामध्ये 
रेन वाटर हार्वेस्टिंग, फर्निचर, विद्युतीकरण,पाणी पुरवठा व मल:निस्सारण, आग प्रतिबंधक, पाकींग, 
अंतर्गत सस्ते, संरक्षण भिंत व गेट, भु-विकास, वातानुकुलीत यंत्रणा सी.सी.टि.व्ही. इ.साठी तरतूद 
करण्यात आलेले असून सोबत जोडण्यात आलेल्या Recapitulation sheet प्रमाणे इमारत 
बांधकामाच्या रु. १६९९.५२ लक्ष किंमतीच्या, अंदाजपत्रक व आराखड्यांना खालील अटी व शातींच्या 
अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


२. उअटीवतरशार्ती:- 


१) इमारत बांधकाम करण्यापूर्वी विदयुतीकरणाच्या कामासाठी मुख्य अभियंता (विदयुत) व 
स्थापत्यांच्या कामासाठी मुख्य अभियंता (स्थापत्य) यांची तांत्रिक मंजुर घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२३/प्र.क्र.५८/आरोग्य 3 


र) 


कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 

बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन 
देण्याच्या अटीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर कामाची ई-निविदा करतांना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 
कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची 
खात्री संबंधित आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 

क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाच्या 
किंमतीमध्ये अनावश्‍यक वाढ करण्यात येवू नये. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्यात्या- 
क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. 

स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 
प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही- 
२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


१०)रुग्णालयाचे नकाशे तपासून AGRA रुग्णालयासाठी आवश्‍यक ऑक्सिजन 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


पाईपलाईन, एअर HSRC जागा व त्यांच्या duct चे नियोजन, दिव्यांगांकरीत 
करावयाच्या सोयीसुविधा, त्या व्यक्तींसाठी रुग्णालयात करावयाचे पथ-वे इ. तसेच 
याबाबतची Functionality विचारात घेवून रुग्णालयाचे नकाशे सुधारीत करण्यात यावेत. 
तसेच रुग्णालय डिझायनिंग मधील तज्ञ व्यक्‍ती व रुग्णालयाझी संबंधित डॉक्टर व 
कर्मचारी यांचेशी चर्चा करुन त्यानुसार रुग्णालयाचे नकाशे सुधारित करण्यात यावेत. 


jog शासनाकडून निर्गमित IPHS च्या २०२२ च्या मार्गदर्शक सुनचांनुसार 


अंदाजपत्रकामध्ये सुधारणा समाविष्ट करुन प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीच्या मर्यादेत 
राहून इमारतीचे बांधकाम करण्यात यावे. 


) प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ कर्मचारीवर्ग यांच्या अनुज्ञेय 


मानकाप्रमाणे असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 


क्षेत्रियस्तरावर सदर बांधकामाचा संबंधित उपसंचालक आरोग्य सेवा व जिल्हा acy 


चिकित्सक यांनी वेळोवेळी आढवा घ्यावा. 


)सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.बीडीजी२०१७/प्र.क्र.६०/इमा-२, 


दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२३/प्र.क्र.५८/आरोग्य 3 


१५)नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर 
कामाच्या निविदा सुचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


३. उपरोक्त ते १५ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यकारी 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांची राहील. 


४. सदर बांधकामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच-८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च, ०२- ग्रामीण आरोग्य सेवा, ०४- सार्वजनिक आरोग्य, 
१०४- सामुहिक आरोग्य केंद्र, (00)(09) मोठी बांधकामे (४२१० ०३९१), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली 
भागविण्यात येईल. 


५. २० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय, वडकी जि. यवतमाळ येथीळ इमारत बांधकामासाठी लागणाऱ्या 
रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी त्वरीत शासनास 
सादर करावा. 

६. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक 
१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद 
क्रमांक- १३४ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये व सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाचा उच्चस्तरीय सचिव समिती दि. ११ जुले, २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीच्या 
इतिवृत्ताच्या अनुषंगाने तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.अनौसं- 
५८/२०२३/इमा-२ दि.२०.०३.२०२३ अन्वये सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७२०१४२१२५५२१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK 


MAROTI ATRAM 
DN: CN = ASHOK MAROTI 


ATRAM, C = IN, S = 


Maharashtra, O = 
M A R O ) T | GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = PUBLIC 


ATRAM Date 2 टी 145837 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- 9/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२३/प्र.क्र.५८/आरोग्य 3 


संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, अकोला. 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, यवतमाळ. 
७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पांढरकवडा जि. यवतमाळ 
उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, राळेगाव, जि. यवतमाळ. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. यवतमाळ. 
१०. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


@ 


Sheet! 


क्र ४८ 


Saat निर्गय BAG YATHT 2023/97 / रोया 


Name of the Department Public Health Department ~ 


Name of Work: Construction of 30 Bedded Rural Hospital at Wadki, Taluka-Ralegaon, Dist - Yavatmal. 


“०. lcm rticulars of Scope 


—— 


Unit Rate Norms 
Rs Per 
(Sqmt./Meter/LumpSum etc.) 


=] 


No. 


[compete Tar Wise 


Total 


(A) |ESSENTIAL ITEMS (Components 


a) Building proper (Built Up Area-Sq.m) 
H 


ospital Building ( sa a Floor) 3319.20]Sq. M | 28,000 9,29,37,600 
Total B.U.A, = 3319.20 5१. M Sub Total (a 9,29,37,600 
७) Rain/ Roof Water Harvestin 5,00,000 
c) Furniture 3319.20x70%=2323 2323 |_____5000| 1,16,15,000 
[ Sub Total (b+c 1,21,15,000 
2_|Water Supply & Sanitary Works 5% of (a Sub Total (2 46,46,880 
3 {Electrification Internal 5% of (a 46,46,880 
External 6% of (a 55,76,256 
Fire Fighting Arrangements etc. 10,00,000 
Sub Total (3 | 4,42,23,136 | 
a Sub Total (A 
B) [MISCELLANEOUS ITEMS 
(i) Compound Wall & Gate (Rmt) 460.00 8,000 36,80,000 
(ii) Internal Roads (Rmt) 900.00 5,000 45,00,000 
(iii) Devlopment of Ground LS _ 5,00,000 
(iv) Parking व 5,00,000' 
(v) Land Scaping & Gardning : LS 5,00,000 
(iv) Soil Investigations & Detail Land Survey LS 5,00,000 
शिरा Sub Total (8) 1,01,80,000 
7 Sub Total (A) = (1)+(2)+(3)+(B) वि कव र कड 
C) [OPTIONAL ITEMS _ 
Under Ground Water Tank for Rainwater Harvesting 


1 
2 |Water Main Storage and Pump House, Bore well 
3 


Air Conditioning 


10,00,000 


4 |AB Room, Area Lighting, Pumps, Generator 7 10,00,000 
5 |CCTV 5,00,000 
| 1] वि Sub Total (८) 35,00,000 
Project Cost (P)= (A) + (B) + (C) 13,46,02,616 
a a ee eae 8. Zs ae) 
D) |PROVISIONS ; 7 | 
कशा J (i) Contingencies 4%o0n (१) | 37,17,504, 
; (ii) GST 48% on (P) | 2,42,28,471, 
(ili) Price Escalation 5% on(P) 67,30,131 [ 
on वतचा (iv) Labour Insurance 0.5% on (P) 6,73,013 
ae Sub Total (D 3,53,49,119 
: 2 ___TOTAL COST OF PROJECT na cael A+B+C+D 6,99,51,735 
शि Say Rs. Lakhs 1699.52 


PLINTH AREA FLINTH AREA RATES FOR 
(i) Bldg Proper Cost 


= Rs 
(ii) Elect. Work ‘= Rs cone 
(ii) Water Supply 5 Rs 1 1,400 Sam 
(iv) For (i) + (ji) + (iii) ‘= ah 


Rs ___ 32,781 /Sqm 


